सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात राज्यातील 
कारागृहाकरिता शास्त्रे व दारुगोळा खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.३६/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: १० मार्च, २०१४. 


वाचा 

१) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१०/प्र.क्र.३०२/पीआरएस-२, दिनांक २२.०२.२०११. 

२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पूणे यांचे पत्र क्र. इ.प्र. शस्त्र/प्र.मान्यता/७.६२ 

एसएलआर-३/२९२८/२०१३/कक्ष-६, दिनांक ०७.०३.२०१४. 

शासन निर्णय 

राज्यातील कारागृह विभागासाठी नवीन शास्त्र धोरण राबविण्यासाठी वरील वाचा १) येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता fest आहे. सन २०१३-१४ च्या चौथ्या अधिवेशनात रुपये १ 
कोटी इतका निधी पूरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर रुपये १ कोटीच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता व सदर निधी वितरीत करण्यास मान्यता देत आहे. 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी खालील उपकरणांची 
खरेदी विहित अटी व शार्ती व प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी:- 

राज्यातील कारागृहाकरिता लागणारा शास्त्र व दारुगोळा 


अ.क्र शास्त्र व दारुगोळा रक्‍कम रुपये खरेदी करावयाच्या संस्थेचे नांव 

| , एसएलआर-७.६२ एमएम शास्त्र ५३,९७,०७२/- | भारतीय era निर्माण संस्था, 
(१०० नग) तिरुच्विराप्पलि, तामिळनाडू 

२. एसएळआर-७.६२ एमएम ४५,५३,६४०/- भारतीय SAAT संस्था, 
शस्त्रांसाठी दारुगोळा (१.३९ लक्ष वरणगांव, ता.भुसावळ, 
राऊंड) जि.जळगांव, महाराष्ट्र 

३. वाहतूक खर्च 88,2¢¢/ 
एकुण १,००,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.३६/तुरुंग-२ 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६ तुरुंग, (00) (०१) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६ ००३५), २२, शास्त्रे व दारुगोळा या लेखा शीर्षाखाली 
उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या झासन परिपत्रक, क्र.अंदाज-२०१३/प्र.क्र.८५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १३.०१.२०१४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०३१५१३५९४७२०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


B h alrawn at h Bhalchandra Parkhi 


DN: CN = Bhairawnath Bhalchandra 
Parkhi, C = IN, S = MAHARASHTRA, 


Bhalchandra O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


Parkhi Date: 2014.03.15 14:50:38 +05'30 


(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 

७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 

© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

«७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


